RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक ५८( २)] 


शुक्रवार, नोव्हेंबर २ ९, २०१९ / अग्रहायण ८ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ८४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 


शहर विकास विभाग 


जाहीर सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 

क्रमांक ठामपा / शविवि /वियोअंक / २०३८ 


ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस / १२९ ७ /१३१ ९ /सीआर 
१४८ /९ ७/ नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ अन्वये मंजूर असून, २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली. 
तसेच सुधारित विकास योजनेतील वगळलेले क्षेत्र ( Excluded Portion) शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस / १२०१ / 
२७४/ सीआर-२८ / २०० ९ / नवि -१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून 
अंमलात आली आहे. ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिले आहे.); 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील कळवा येथे पारसिक बँकेपासून ते शास्त्रीनगर (निरंकारी 
भवन ) या रस्त्याची रुंदी ग्रामपंचायत काळामधील अस्तित्वातील रस्ता असल्यामुळे सदर रस्त्याची रुंदी अपुरी पडून 
वाहतुकीची व पार्किंगची समस्या गंभीर झाली आहे. सदर कारणास्तव सदरचा रस्ता ९.०० मी . रुंद दर्शवून विकास 
योजना रस्ता म्हणून समाविष्ट करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार 
फेरबदल करणे आवश्यक आहे व अशा फेरबदलाची कार्यवाही करणेस मा . महासभा ठराव क्रमांक २ ९ ५ , दिनांक २० 
नोव्हेंबर २०१९ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधिले आहे.) 


१ 


भाग दोन ( संकीर्ण) -८४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २९, २०१९ / अग्रहायण ८ , शके १ ९ ४१ 


आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७( १) मधील 
तरतुदीनुसार “उक्त मंजूर विकास योजनेत उक्त फेरबदलाबाबत ” जनतेच्या सूचना / हरकती मागविणेसाठी ही जाहीर 
सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा सहायक संचालक , नगररचना, शहर विकास 
विभाग , ठाणे महानगरपालिका, “ महापालिका भवन ”, सरसेनानी जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, चंदनवाडी, 
पाचपाखाडी , ठाणे यांचे कार्यालयीन सूचना फलकावर तसेच खाली नमूद संकेतस्थळावर ठेवण्यात आला आहे. उक्त 
फेरबदलाबाबत कोणत्याही व्यक्तीस सूचना / हरकती घ्यावयाची असल्यास त्यांनी ही सूचना वृत्तपत्रात व 
www.thanecity.gov.in या संकेतस्थळावर आणि महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० ( तीस ) 
दिवसांचे आत आपली सूचना/ हरकत महापालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका, 
ठाणे यांचेकडे सादर करावी. 


ठाणे , 


श्रीकांत मा . देशमुख, 
सहायक संचालक , नगररचना , 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 


दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , नोव्हेंबर २७, २०१९ / अग्रहायण ८, शके १ ९ ४१ 


3 


THANE MUNICIPAL CORPORATION , THANE 


Town Planning Department 


Notice 


(U /s. 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 


No. TMCI TDD / DPIC / 2038 


Whereas, the Revised Development plan of the city of Thane has been sanctioned by 
Government vide Notification No. TPS / 1297 / 1319 /CR - 148 / 97 /UD - 12 , dated 4th October 1999 and 
came into force from 22nd November 1999. Also the Excluded Portion (EP ) from Revised 
Development Plan were sanctioned vide Government Notification No. TPS/ 1201/274 /CR - 28 /2009/ 
UD - 12 , dated 3rd April 2003 and came into force from 14th May 2003 (hereinafter referred to as 
" the said Sanctioned Development Plan ”) ; 

And whereas , a road at Kalwa Parsik Bank to Shastri Nagar (Nirankari Bhavan ) at Kalwa is 
existing since Grampanchayat which is insufficient due to increase in traffic and parking . Hence , 
it is necessary to carry out modification to development plan for Thane under section 37 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , for showing the above said road to " 9.00 
mtr . Wide D.P. road ” and the Hon . General Body of Thane Municipal Corporation has accorded 
sanction to carry out the modification vide its resolution No. 295 , dated 19th September 2018 
(hereinafter called as “ Said Modification ) ; 

And therefore , this notice is published for inviting suggestions/objections from the public to 
carry out “ The said Modification in the said Sanctioned Development Plan ” as per the provisions 
under section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. The Plan showing 
“ The said Modification ” is displayed on the notice board in the office of Assistant Director, Town 
Planning , Town Development Department, ThaneMunicipal Corporation , “Mahapalika Bhavan ”, 
Sarsenani General Arunkumar Vaidy Marg, Chandanvadi, Panchpakhadi, Thane and on the 
website mentioned below . Any person interested may submit his suggestion or objection to the 
said modification within 30 ( Thirty ) days from the publication of this notice in the news paper, on 
the website www.thanecity.gov.in and Maharashtra Government Gazette , to the Municipal 
Commissioner, Thane Municipal Corporation , Thane. 


Thane , 
dated 29th November 2019 . 


SHRIKANT M. DESHMUKH , 

Asstt. Director Town Planning , 
Thane Municipal Corporation , Thane . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


